वन विभागाची पुनर्रचना - प्रधान मुख्य 
वनसंरक्षक कार्यालयासाठी नवीन पदांची 
निर्मिती या योजनेत्तर योजनेतील पदांना 
सन २०२३-२४ करीता मुदतवाढ देणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक:एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२८/फ-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ११ ऑक्टोबर, २०२३ 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.9७/फ-८, 
दि.१३.०९.२०१९ व दि.२१.०९.२०२१. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक- एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२८/फ-२, 
दि.२९.०३:२७२३ 
३) उप वनसंरक्षक, (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर यांचे पत्र क्र. 
जा.क्र. कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.६२/२१-२२/१२२, दि.२०.०९.२०२३ 
४) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ 
व शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३. 


शासन निर्णय :- 

वन विभागाची पुनर्रचना-प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयासाठी नवीन पदांची निर्मिती या 
योजनेत्तर योजनेतील ५ अस्थायी पदांना सन २०२३-२४ मध्ये दि.०१.०३.२०२३ ते दि.३१.०८.२०२३ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये शासनाची मंजूरी देण्यात आली होती. 
सदर पदांची मुदत दि.३१.०८.२०२३ रोजी संपुष्टात आली आहे. तसेच महसूल व वन विभागाने 
संदर्भ क्र. १ येथीळ शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या आकृतीबंधात या अस्थायी पदाचा Aaa 


आहे. 


२. महसूल व वनविभाग झासन निर्णय क्र. एएफओ-२०२०/प्र.क्र.०४/फ-७, दि.१०.०८.२०२० 
अन्वये भावसे संवर्ग नियम १९६६ च्या नियम क्र. ४ (२) अन्वये मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, 
नियोजन व विकास), नागपूर हे पद आस्थगित ठेवून उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), नागपूर या संवर्गात जोडण्यात आले आहे. त्यामुळे सदर प्रस्तावात मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), नागपूर या पदाऐवजी उपवनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व 
विकास), नागपूर असे पद प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 


३. त्याअनुषंगाने पुढील विवरणपत्रातील ५ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ येथील 
शासन निर्णय दि.३१.०८.२०२३ व शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अधिन राहून दि.०१.०९.२०२३ ते 
दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२३/प्र.क्र.२८/फ-२ 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व धोरण) = | 


२ | अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण) 


3 | उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) 


४. याबाबत वेतनासाठी होणारा खर्च -प्रधान शीर्ष २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेत्तर) ०१ 
वनीकरण, ००१ संचालन व प्रशासन (०१) (०१) मुख्य वनसंरक्षक (२४०६ ००२२) ०१ वेतन या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


५. सदर झासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/२०१६/ आ.पु.क., दि.३१.०८.२०२३ व 
शासन शुद्धिपत्रक दि.०६.०९.२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.१ीव/85॥[॥9.90/. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१११७००१४३६१९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेझानुसार व नावाने 


tally signed by SAHEBRAO NARAYAN GHIGE 
DN: c=IN, OVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
S A H E B R A O DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=50720d321ee35020d589001 1dabacb4544786e9fd267f1 
7df767b4dad3d079b2, 
pseudonym=3EFC548798CB1ECC5025DDB09D22597E0BC07A82, 
N A RAYA N G H | G E serialNumber=| FB0550286A6A429379E74F30B4CA229BEFB58E13 
393AEBF97688ECB194FOEE71 SAHEBRAO NARAYAN GHIGE 
2023.10.11 17:02:34 +05'30' 


(साहेबराव fer) 
कक्ष अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 
प्रतिलिपी :- 
१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सर्व) 
) महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५) महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता) / लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
वित्त विभाग, व्यय १०/अर्थसं-४/ मंत्रालय, मुंबई 
८) नियोजन विभाग (१४७५), मंत्रालय, मुंबई 
) वन विभागातील सर्व कार्यासने, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) कार्यासन अधिकारी, ब-१ महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१) निवडनस्ती, फ-२ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


